प्रादेशिक रुग्णालयांकरीता सन २०२०-२१ या 
वित्तिय वर्षामध्ये कापडचोपड (लिनन) खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १५४/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: २५ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ - 
१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संआसे/ 
सायकॅट्रीक औषध / प्रश्ञा.मंजूरी/माआ/टे-२/३३८७-९३/२०,दिनांक ५.६.२०२० 
प्रस्तावना -: 
राज्यातील चारही प्रादेशिक रुग्णालयांकरिता सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये 


कापडचोपड (लिनन) खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत संचालक, आरोग्य सेवा, 


आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक ५/६/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या 


अनुषंगाने कापडचोपड (लिनन) खरेदी करण्यास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० 


०२१७ अंतर्गत मंजूर अनुदान रु.२,०३,९४,०००/- इतके असून त्यापैकी बीडीएस प्रणालीवर 


रु.६१,१८,२००/-फक्त इतका निधी वितरीत असल्याने बीडीएस प्रणालीवर वितरीत तरतूदीच्या 


मर्यादेतच खरेदी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखाची राहील या अटीच्या व खालील 


अटींच्या अधीन राहून रु.१,२८,९३,००४/- फक्त इतक्या खरेदीसाठी प्रश्ञासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


सद्यस्थितीत कोवीड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने राज्याच्या महसूलात घट झालेली आहे. 


त्यामुळे बीडीएस प्रणालीवर वितरीत/उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, या 


अटीच्या व खालील अटींच्या अधीन राहून सोबतच्या विवरणपत्रातील कापडचोपड (लिनन) खरेदीसाठी 


रु.१,२८,९३,००४/- (रु.एक कोटी अठ्ठावीस लाख त्र्याण्णव हजार चार फक्त) इतक्या खर्चास 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी :- 
(१सदरहू कापडचोपड लिननची) आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी व 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १५४/आरोग्य-८ 


२) सदर कापडचोपड (लिनन)ची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी 
करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय,उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥ /उद्योग-४, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


५) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


७) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८)सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक- लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१००२१७ या लेखाशिर्षांमधील २१ पुरवठा व 
सामग्री या बाबी अंर्तगत खर्च भागविण्यात यावा. 


९) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
qo) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


११ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची 
पुर्तता करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १५४/आरोग्य-८ 


,२ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक 


१७/४/२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग 


दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार 


सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२५१३०४३४४७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher 7” 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15 
a aa S h e i €9826781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab 

9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3be 


bd a18f6d46feab420783e1 2f260504f402b54 
a a V | de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.09.28 13:24:15 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 
) 
) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) प्रादेशिक मनोरुग्णालये (सवी 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १५४/आरोग्य-८ दिनांक २५/९/२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


SR. eae OF LINEN ७ Name as per २.८. APROX. ie PUNE RMH THANE RMH NAGPUR RMH RATNAGIRI TOTAL 
NO with Sr.No RATE 
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 
Require Amount Requirem | Amount Require Amount Require Amount Requireme | Amount 
ment for ent for ment for ment for nt for 
2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 
R.C.ITEM 
1 White Bedsheet (60"x90") 01:02 | 3-D) Bleached 240.00 चिं 1000 240000 1500 360000 100 24000 2600 624000.00 
Badsheet 60' * 90" 
2 Green Bedsheet (60"'x90 3-E) Colored 261.00 2850 743850 1300 339300 1500 391500 100 26100 5750 1500750.00 
Bleached Badsheet 
60' * 90" 
3 Blue/Pink Bedsheet (60''x90") 3-E) Colored 261.00 शं 104400 1300 339300 1500 391500 200 52200 3400 887400.00 
Bleached Badsheet 
60' * 90" 
Ee] Solapuri Chadar (60"'x90") 01:01 | 9-A) Chadar-1 285.68 1530 437090.4 1600 457088 940 268539.2 250 71420 4320 1234137.60 
5 Small Sataranji (3'x6') 01:01 | 5-E) Sataranji 3' * 135.00 1850 249750 1750 236250 500 67500 300 40500 4400 594000.00 
6! 
| Honycomb Towel (30''५60'") 01:02 | 2-8) Honeycomb 58.00 1000 58000 1600 92800 1000 58000 शि 23200 4000 232000.00 
/Stripe & Checks 
7 Woolen Search Cloth 54 01:01 | 7-1)Woolen Cloth 297.00 1650 490050 300 89100 500 148500 200 59400 2650 787050.00 
Tweed Tide (IS 
673:1973) 
शि Astar Cloth (Jecket) 36" 01:01 | 6-B) Colour 52.00 शिक 10 1000 52000 शि | | 8 Lo 1000 52000.00 
Poplene 
ee Sataranji (12"x15") 00:00 | 5-E) Sataranji 12' 1354.50 200 270900 100 135450 50 67725 _ L ow 350 474075.00 
*15' 
10 Superfine Blanket 60' * 90' 01:01 | 8-A) Barack 469.00 1300 609700 1300 609700 700 328300 | |. ___ 3300 1547700.00 
Kamble-1 
11 Bhojan Patti 1.50 * 10" 01:01 | 5-D) Baskar Patti 208.00 1500 312000 500 104000 500 104000 | 8 शिका 2500 520000.00 
12 Curtain Cloth 55" Furnishing Tepestry 210.00 1000 210000 1000 210000 500 105000 100 21000 2600 546000.00 
TOTAL 3485740.4 2904988 2290564.2 317820 8999112.60 
TENDER ITEM 
13 | Patients Uniform Cloth for Male- Tender Item 117.18 4000 468720 8000 937440 7000 820260 1000 117180 20000 2343600.00 
Gents 60" (Colour - Sky Blue) 1:20 Mts 
14 | Patients Uniform Cloth for Female- Tender Item 117.18 4000 468720 5230 612851.4 3000 351540 1000 117180 13230 1550291.40 
Female 60" (Colour - Maroom) 1:16 Mts 
TOTAL 937440 1550291.4 1171800 | ___ 234360 | 3893891.40 
GRAND TOTAL 4423180.40 4455279.40 3462364.20 552180.00 12893004.00 


